RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७ , 


शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


. 


जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई, दिनांक ५ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक एमपीआय. ०११४ / प्र. क्र . १० / पोल -१२.- ज्याअर्थी विकल्प ट्रेड भागीदारी संस्था एफ / २, सुयोजित संकुल , बाफना ज्वेलर्स वर 
राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नाशिक ४२२ ००२ (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे 
भागीदार यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून 
प्राप्त झालेल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे भागीदार ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या भागीदाराकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १), कलम ५, कलम ८ चे पोट - कलम ( १ ) आणि 
कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे : 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे भागीदार यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे, आणि 

उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे भागीदार यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी, नाशिक विभाग यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वयेनियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


अ.क्र . 


अनुसूची 
विकल्प ट्रेड सोल्युशन भागीदार संस्था यांचे भागीदार यांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून मिळालेल्या रकमेतून स्वतःचे फायद्यासाठी 
रकमेचा अपहार करून त्यांचे/ कुटुंबियांचेनावे खरेदी केलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे 
सदस्य / प्रवर्तक / भागीदार यांचे नाव 

मालमत्तेचा तपशील 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . विजय निंबा निकम आणि त्यांची पत्नी 

नाशिक म.न.पा. हद्दीतील स.नं .८ ९ ७ / १/ २ / २२ या मिळकती 
सौ . मंजुषा विजय निकम 

मध्ये प्लॉट क्र . २२ क्षेत्र २१३.७५ चौ.मी. 
श्री . संतोष नामदेव आहेर 

मौजे आस्वली हर्ष ता . त्र्यंबकेश्वर मिळकत गट नं . १६३ पैकी 
२ हे . ९ ५.०४ आर . 


१ 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुरेश खाडे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
30th Floor , World Trade Center , Cuffe Parade 

Mumbai 400 005 , dated 5th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999. 

No. MPI. 0114 /CR - 10 / Pol- 12. — Whereas, complaints have been received from number of 
depositors against Wekalp Trade Solutions, F -2 , Suyojit Sankul, Bafana Jwellers , Near Rajiv Gandhi 
Bhavan , Sharanpur Road , Nasik 422 002 ( hereinafter referred to as the said Financial 
Establishment) and so also Partners of the said financial establishment have defaulted to return 
the said deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Partners are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has 
to protect the interest of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Partners from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 4 , sub -section 
( 1 ) of section 5 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial 
Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 )(hereinafter referred to as the said Act) the 
Government of Maharashtra hereby, 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Partners as specified in the Schedule ; and 

( b ) appoints the Sub - Divisional Officer , Nasik Division to be the Competent Authority 
to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its 
Partners . 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render 
necessary to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 

Schedule 
List of properties of Wekalp Trade Solutions, F - 2 , Suyojit Sankul, Bafana Jwellers, Near 
Rajiv Gandhi Bhavan , Sharanpur Road , Nasik and its Partners and the properties in the name of 
their family members to be attached as below : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Member/Promoter/Partners 

( 2 ) 


Property Details 

( 3 ) 


1 


Sau . Manjusha Vijay Nikam , Wife of 
Shri Vijay Nimba Nikam 


Plot No. 22 , Area 213.75 Sq. M. in the 
Survey No. 897/1/2/22 in the area of 
Nasik Municipal Corporation . 
2 Hectare 95.04 R Land out of 
G. No. 163 of village Ashwali Harsh , 
Tq . Tryambakeshwar. 


2 


Shri Santosh Namdev Aher 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१ 


गुरुवार , जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८ . 

क्रमांक खाक्षेस . २००८ / प्र.क्र . १५१/रस्ते ९.- मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट - कलमे (१ - अ) , ( १- ब) , ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून मे. कल्याण 
इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया ) लिमिटेड व कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समुह ) यांची विशेष प्रयोजन 
संस्था) यांचेकडून नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक -निफाड- औरंगाबाद , ( भाग नाशिक ते नाशिक जिल्हा हद्द ) राज्य महामार्ग क्रमांक ३० चे किलोमीटर 
१५५/३०० ते १७९ / ०० व किलोमीटर २३५/०० ते २५१/३०० या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर 
विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ पासून २२ जून २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी नाशिक -निफाड- औरंगाबाद राज्य महामार्ग 
क्रमांक ३० रस्त्यावर शिलापूर गावाजवळ किलोमीटर १५७/६०० व अंदरसुल गावाजवळ किलोमीटर २४१/६०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर 
शुल्क वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


वाहनाचा प्रकार 

( २ ) 


पथकराचे प्रति फेरीचे दर ( रुपये ) 
२३ डिसेंबर २०१३ ते २२ जून २०१४ 

( ३ ) 


१ 


पथकर नाही. 


~ 


२ 


मोटार सायकल , स्कूटर , मोपेड आणि तत्सम दुचाकी वाहने , तीन आसनी प्रवासी रिक्षा, 

रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने, 
( अ ) कार , जीप, वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा, टाटा सूमो, ट्रॅक्स, कमांडर 

व इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमतेपर्यंत ). 


- 


३० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


५ 


३ 


४ 


२७० 


~ 


१ . 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) 

११० 
आणि अनुक्रमांक ३, ४ येथे नमूद केलेले वाहन वगळून इतर वाहने . 

१८० 
ट्रक , बस . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले 

ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद 

केलेली वाहने वगळून जसे ट्रक -ट्रेलर ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी. 
खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 
वाहने. 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
२ . 

पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

शासन पत्र क्र . खाक्षेस -२०१२/ प्र.क्र . ३३/ रस्ते -९, दिनांक १३ जुलै २०१२ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना 
दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . 

वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क 
मे . कल्याण इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड [ मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया) लिमिटेड व मे. कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (संयुक्त समूह ) 
यांची विशेष प्रयोजन संस्था यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 

पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 
( अ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( ब) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 

( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 

( इ) पथकर स्थानकापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद ( वरील वाहन 
प्रकार अ.क्र . ३, ४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी. ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ). सदर सवलतीसाठी स्थानिक 
रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत : 

( १ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी. 
( २ ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवासी 

असल्याबाबत रेशन कार्डाचा पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


३ . 


. 


४ . 


- 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th December 2013 


NOTIFICATION 


BOMBAY MOTOR VEHICLES Tax Act, 1958 . 

No. PSP. 2008 /CR - 151/Road 9. - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), 
( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act , 1958 (Bom . LXV of 
1958 ), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby 
declares that toll shall be levied on the Classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the 
Schedule appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over the 
section of Nashik -Niphad - Aurangabad Road ( section Nashik to District Border ), State Highway 
Number 30 , from kilometer 155/300 to kilmeter 179/00 and kilometer 235/00 to kilometer 251/300 , 
in Nashik District under “ Build , Operate and Transfer (BOT) Schme ” by M /s . Kalyan Infratech 
Private Limited [ S.P.V. of M /s . Keti Construction ( India ) Limited and M /s . Kalyan Toll 
Infrastructure Limited ( Joint Venture )] at the rates and for the periods specified against each of 
the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from the 23rd December 
2013 to 22nd June 2014 at the toll fee collection centres constructed in kilometer 157/600 near 
Shilapur and in kilometer 241/600 near Andersul on Nashik -Niphad - Aurangabad Road , State 
Highway Number 30 . 

Schedule 


Rate of Toll in rupees 


per trip 


Type 

of 
Vehicle 


Particulars of Motor Vehicles 


23rd December 2013 

to 
22nd June 2014 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Nil 


2 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other Two Wheeler , Tractor 

and Tractor with unladen trolley and Auto -Rickshaw permitted 

to carry three passengers excluding driver . 
Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 

(59 of 1988 ), 
( a ) Car , Jeep (having carriage capacity upto twelve passengers , 

excluding driver ) such as Tata Sumo, Trax , Commander , Six 

seater rickshaw (tum -tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or other similar vehicles (having carriage capacity 

of more than twelve and upto twenty passengers , excluding 
driver and goods carriage vehicles , except vehicles included 
in entries at Serial Numbers 1 , 3 and 4 . 


30 


55 


3 Trucks , Buses . 


110 


180 


4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such as three axles 

except vehicles covered by the entry at Serial No. 3. 
5 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as Truck , 
Trailer combination , multi-axles vehicles having more than three 
axles and except vehicles covered by the entry at Serial No. 3 
and 4 . 


270 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

( i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice -President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles. 
( ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council. 
( iii ) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 

Legislative Council and Parliament. 
( iv ) State and Central Government vehicles. 
( v ) Defence vehicles. 
(vi ) Police Department vehicles. 
(vii) Post and Telegraph Department vehicles. 
( viii ) Ambulances. 
(ix ) Hearses . 

(x ) Fire Brigade vehicles . 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the Toll Station . A Computerised toll fee receipt shall be passed on each and every 
occasion of recovery of toll. 

3. Electronic Display Board shall be install in vicinity of toll station as per Government 
Letter No. PSP -2012 /C.R.- 33 /Road - 9 , dated the 13th July 2012 . 

4. For the purpose of this Notification , M /s. Kalyan Infratech Private Limited [S.P.V. of 
M /s . Keti Construction (India ) Limited and M / s. Kalyan Toll Infrastructure Limited ( Joint 
Venture )] is authorised to collect and retain the amount of toll fee at above mentioned toll collection 
centres . 
Notes. - Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(a ) 10 per cent rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance . 
(b ) 20 per cent rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance . 
( c ) For frequently traveling vehicles , return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass 

will be valid upto 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
( d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 
(e ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types of 

vehicles mentioned in Sr. Nos . 3 , 4 and 5 within radius of 5.00 Kilometer from the toll 
stations and shall be charged 10 times of single journey rate subject to the following 
conditions ( This concession will be for valid only for own vehicles). For local vehicles , 
norms given below , should be adopted : 
(i) The vehicle shall be registered within that area . 
(ii) If it is not so then the owner shall give proof of residence by producing ration 

card . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


२ 


गुरुवार , 

जानेवारी 


२, २०१४ / पौष १२, 


शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८. 

क्रमांक खाक्षेस . २००० / प्र.क्र . १७७ / एल.बी. १/ रस्ते ९अ.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट -कलमे (१- अ), ( १- ब), ( १- क ), (१ -ड ) आणि (१-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पुणे अहमदनगर रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक ६० 
( भाग पुणे ते शिरूर ) किलोमीटर १०/६०० ते ६४/००० या लांबीची बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ( बी.ओ.टी. ) या योजनेखाली मे . अशोका 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पुणे यांनी स्वखर्चाने मजबुतीकरण व चौपदरीकरण केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) 
मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनावर आणि वाहनाकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये 
त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुणे - अहमदनगर 
रस्त्यावरील मौजे पेरणे फाटा येथे किलोमीटर २३/५०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावरून पथकर वसूल करण्यात यावा. 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


मोटार वाहनाचा प्रकार 


पथकराचे प्रति 
फेरीचे दर ( रुपये ) 
१ जानेवारी २०१४ ते 
३१ मार्च २०१४ 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पथकर नाही. 


२ 


स्कूटर , मोटार सायकल, मोपेड आणि इतर दुचाकी वाहने, वाहन चालक वगळून तीन आसनी ऑटोरिक्षा 

ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर. 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने , 
( अ ) सहा आसनी रिक्षा (टमटम), मोटार कार , जीप, ( चालक वगळून १२ प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता 

असलेली) जसे की , टाटा सुमो, ट्रॅक्स, कमांडर, इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु २० प्रवासी वाहून 

नेण्याची क्षमता असलेली) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये अंतर्भूत नसलेली माल वाहतुकीची 
वाहने . 


४४ 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ 


१२० 


ट्रक , बस . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली व वरील अनुक्रमांक ३ मध्ये 

नमूद केलेली वाहने वगळून अवजड वाहने , जसे ट्रक - ट्रेलर्स, दोन पेक्षा अधिक आसाची वाहने इ. 


२०७ 


१ . 


खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल 

( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 
वाहने. 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
२ . 

पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 
३ . पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 

वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकराची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क 
मे . अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पुणे यांना प्रदान करण्यात आला आहे. जनहित याचिका क्र . ७/२००८ मधील मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 
अंतिम आदेशानुसार सवलत कालावधीत बदल होण्याची शक्यता आहे . 


४ . 


- 


टीप . 


-पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे 

सूट 

देण्यात येईल : 
(१) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 

( ३ ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचेव दैनिक पासाचेदर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT , 1958 . 

No. PSP . 2008/CR - 177/L.B . 1/Road 9A . — In exercise of the powers conferred by sub - sections 
( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 
1958 ), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby 
declares that the toll shall be levied on the classes of Motor Vehihicles specified in column ( 2 ) of 
the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by such motor vehicles, passing through 
the section of Pune -Ahmednagar Road , State Highway Number-60 (Section Pune to Shirur) which 
is strengthened and four lanned from kilometers 10/600 to 64/000 in Pune District , under the 

Build , Operate and Transfer ( B.O.T.) Scheme " by M /s . Ashoka Infrastructure Limited , Pune, at 
their expenses, at the rates specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the 
said Schedule , with effect from the 1st January 2014 to the 31st March 2014 , at the toll collection 
centre constructed at Perne Phata in Kilometer 23/500 on the abovementioned road . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of Toll per trip 

(in rupees ) 
1st January 2014 

to 
31st March 2014 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Nil 


Scooter , Motor Cycle , Moped and any other Two Wheeler , Three 

seater Auto - Rickshaw (excluding driver ), Tractor and Tractor 

with unladen trolley . 
2 Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 

(59 of 1988 ), 
( a ) Motor Car , Jeep (having carriage capacity upto twelve 

passengers , excluding driver ) such as Tata Sumo, Trax, 

Commander , Six seater rickshaw ( tum -tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or other similar vehicles ( having carriage capacity 

of more than twelve and upto twenty passengers, excluding 
driver ) and goods carriage vehicles , except vehicles covered 
under entries at serial numbers 3 and 4 . 


44 


63 


3 Trucks, Buses . 


120 


207 


4 Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 

(59 of 1988 ) , such as Truck - Trailer ,Multi- axle vehicles, etc., except 
vehicles covered under the entries at serial number 3 . 


1. The following types of motor vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles. 
( ii) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


११ 


(iii) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 

Legislative Council and Parliament. 
(iv ) State and Central Government vehicles . 
(v ) Defence vehicles . 
( vi) Police Department vehicles . 
( vii) Post and Telegraph Department vehicles . 
(viii) Ambulances . 
( ix ) Hearses. 

( x ) Fire fighting vehicles . 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the Toll Station . A Computerised toll fee receipt shall be passed on each and every 
occasion of recovery of toll. 
3. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll station . 

For the purpose of this notification , M / s. Ashoka Infrastructure Limited , Pune is authorised 
to collect and retain the amount of toll at toll collection centre constructed in kilometer 23/500 
near Perne Phata on the above -mentioned road . The Concession period may change subject to 
final order of the Hon ble. High Court, Mumbai in the Public Interest Litigation ( P.I.L.) No. 7 of 
2008 
Notes. - Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 

(i ) 10 per cent rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance . 
(ii) 20 per cent rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance . 
(iii) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass 

will be valid upto 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
( iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


4 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


३ 


गुरुवार , जानेवारी २, २०१४ / पौष १२ , शके १ ९ ३५ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय, गो . ते. रुग्णालय संकुल, ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ जानेवारी २०१४ 


आदेश 


-ज्याअर्थी, 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ . 
क्रमांक एमईडी -१०१३ / प्र.क्र . ११६ /शिक्षण-२. 

महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय 
महाविद्यालयांमध्ये व रुग्णालयांमध्ये सेवा देणारे निवासी डॉक्टर ( कनिष्ठ निवासी-१, कनिष्ठ निवासी-२ व कनिष्ठ निवासी-३ आणि वरिष्ठ 
निवासी-१, वरिष्ठ निवासी-२ व वरिष्ठ निवासी -३ ) दिनांक २ जानेवारी २०१४ पासून संपावर गेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११ ( २०१२ चा महा. १२) च्या कलम २ च्या खंड ( अ ) च्या 
उप खंड ( तीन ) अनुसार रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा ही उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे ; आणि म्हणून निवासी डॉक्टरांची सेवा ही उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक 
अत्यावश्यक सेवा आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अत्यावश्यक सेवेतील संपास तात्काळ प्रभावाने मनाई करणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने इष्ट आहे , अशी राज्य 
शासनाची खात्री पटली आहे. 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करत राज्य शासन उक्त अत्यावश्यक 
सेवेतील संपास लोकहिताच्या दृष्टीने, हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, याद्वारे , मनाई करीत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . वि . अंभिरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


سه 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , G. T. Hospital Complex , 9th Floor , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated 2nd January 2014 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2011 . 

No. MED 2013 / C.R . 116 / EDU - 2. — Whereas, the resident doctors (Junior Resident- 1, 
Junior Resident- 2 , Junior Resident- 3 and Senior Resident- 1 , Senior Resident- 2 , Senior 
Resident- 3 ) rendering services in the medical colleges and hospitals of the State Government 
in the State of Maharashtra and the Municipal Corporation of Brihan Mumbai have gone 
on strike from the 2nd January 2014 ; 

And whereas, as per the provisions of sub - clause (iii) of clause ( a ) of section 2 of the 
Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2012 ), any service 
connected with the maintenance of public health including hospitals and dispensaries is an 
essential service for the purposes of said Act; and , therefore , the services of the resident 
doctors is an essential service for the purposes of the said Act ; 

And whereas, the State Government is satisfied that it is expendient in the public 
interest to prohibit the strike in the said essential service with immediate effect . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the 
said Act, the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike in the said essential 
service in the public interest, with effect from the date of publication of this order in the 
Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


४ 


शनिवार, जानेवारी ४, २०१४ / पौष १४ , शके १९ ३५ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, दिनांक २ जानेवारी, २०१४ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, 

क्रमांक एमआयएस -०५११/ प्र.क्र . १७ ९( १)/राऊशु-३.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र देशी दारु नियम , १९ ७३ यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्याकरिता पुढील नियम तात्काळ अंमलात आणले जावेत आणि म्हणून , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ चा २५ ) याच्या कलम 
१४३ च्या पोट-कलम ( ३) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे, हे नियम पूर्वप्रसिद्धी न करता काढण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनास 


वाटते ; 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाचे कलम ५३ आणि कलम १४३ च्या पोट -कलम ( २) चे खंड ( ब ) व ( यु ) याद्वारे 
प्रदान करण्यात अलेल्या अधिकारांचा तसेच या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र 
देशी मद्य नियम , १९ ७३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहे 

( १ ) या नियमांना महाराष्ट्र देशी दारू ( सुधारणा) नियम, २०१३ " असे म्हणावे : 

( २) महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९ ७३ याच्या नियम २ च्या खंड ( क ) मध्ये, “ प्रभारी अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क , रासायनिक 
प्रयोगशाळा, मुंबई ” या मजकूरानंतर 

या मजकूरानंतर “ किंवा वसंतदादा साखर संस्था , पुणे हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


“ 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


१५ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated 2nd January 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION Act. 

No. MIS - 0511/ C . R. 179 ( 1)EXC -3. — Whereas , the Government of Maharashtra considers 
that the following rules further to amend the Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 should 
be brought into force at once , and therefore , the rules should be made without previous 
publication as provided by the proviso to sub -section (3 ) of section 143 of the Maharashtra 
Prohibition Act (XXV of 1949 ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b ) and (u ) of sub -section ( 2 ) 
of section 143 with section 53 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
further to amend the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 , as follows, namely : 

( 1 ) These rules may be called the Maharashtra Country Liquor ( Amendment) 
Rules, 2013 . 

(2 ) In clause (c ) of rule 2 of the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 , after the 
words “ or officer incharge , State Excise Chemical Laboratory , Bombay , the words 
Vasantdada Sugar Institute , Pune ” shall be inserted . 


or 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ , दिनांक २ जानेवारी, २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, 

क्रमांक एमआयएस-०५११ / प्र.क्र . १७९(२)/राऊशु-३.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र स्पिरीट गाळणे व पेय मद्याच्यानिर्मितीबाबतचे नियम , १९ ६६ 
यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम तात्काळ अंमलात आणले जावेत आणि म्हणून , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ 
चा २५ ) याच्या कलम १४३ च्या पोट -कलम ( ३) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे, हे नियम पूर्वप्रसिद्धीशिवाय काढण्यात यावेत असे 
महाराष्ट्र शासनास वाटते 


. 


• 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाचे कलम ५३ आणि कलम १४३ च्या पोट-कलम ( २) चे खंड ( ब ) व ( यु) याद्वारे 
प्रदान करण्यात अलेल्या अधिकारांचा तसेच या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र 
स्पिरीट गाळणे व पेय मद्याच्या निर्मितीबाबतचे नियम , १ ९ ६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहे 

( १ ) या नियमांना महाराष्ट्र स्पिरीट गाळणे व पेय मद्याच्या निर्मितीबाबतचे ( सुधारणा ) नियम, २०१३ ” असे म्हणावे. 

( २) महाराष्ट्र स्पिरीट गाळणे व पेय मद्याच्या निर्मितीबाबतचे नियम , १९ ६६ याच्या नियम २ च्या खंड ( ब) मध्ये “ संचालक , 
हाफकीन संस्था, मुंबई ” या शब्दानंतर किंवा वसंतदादा साखर संस्था, पुणे ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


१७ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 2nd January 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. MIS - 0511/ C . R. 179( 2 ) EXC - 3. — Whereas, the Government of Maharashtra considers 
that the following rules further to amend the Maharashtra Distillation of Sprit and Manufacture 
of Potable Liquor Rules, 1966 , should be brought into force at once, and therefore , the rules 
should be made without previous publication as provided by the proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) and (u ) of sub -section (2 ) 
of section 143 with section 53 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules 
further to amend the Maharashtra Distillation of Sprit and Manufacture of Potable Liquor 
Rules , 1966 , as follows, namely : 

( 1) These rules may be called the Maharashtra Distillation of Spirit and Manufacture of 
Potable Liquor (Amendment ) Rules, 2013 . 

( 2 ) In clause (6 ) of rule 2 of the Maharashtra Distillation of Spirit and Manufacture of 
Potable Liquor Rules, 1966 , after the words “ Director, Haffkine Institute, Bombay, the words 
or Vasantdada Sugar Institute , Pune ” shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


शनिवार, जानेवारी ४, २०१४ / पौष १४ , शके १ ९ ३५ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd January 2014 . 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA CO -OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 


No. CSL. 2013 / C.R. No. 697/ 15 - C.- The Maharashtra Co - operative Societies Rules, 1961, 
(Draft Rules ) bearing No. CSL . 2013 /C.R . No. 697 / 15 - C have been published in the Maharashtra 
Government Gazette , Extraordinary No. 156 , dated 22nd November 2013. The Corrigendum in 
this regard has been issued on 18th December 2013 for the necessary correction in Line 
No. 7 of Para - 1 on Page No. -1 . 

The following correction is further made in the said notification : 

On Page No. 1 in Line No. 7 of Para 1, the words and figures “ 31st day of December 2013” 
shall be read as “ 15th day of January 2014 ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. N. RANKHAMBE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


१ ९ 


६ 


शनिवार, जानेवारी ४, २०१४ /पौष १४ , शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ . 
क्रमांक प्राफेब-२०१० / प्र.क्र .२६ / पुनर्बाधणी-३ / म-१०. -महाराष्ट्र 

जमीन महसूल 

संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१ ) चे कलम 
४, पोट - कलम (१ ) खंड ( तीन ) व ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत काढण्यात आलेल्या व राज्यात व त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या पूर्वीच्या 
सर्व अधिसूचना व आदेश यामध्ये फेरबदल करून महाराष्ट्र शासनाने विहित प्रक्रिया पार पाडून दिनांक २६ जुलै २०१३ रोजी अधिसूचना 
प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये या अधिसूचनेद्वारा अनुक्रमांक १ व २ मध्ये खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार फेरबदल करण्यात 
येत आहे. सदरचा फेरबदल या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अंमलात येईल व त्या पुढे चालू राहील . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


जिल्हा 


उप विभागाचे नाव 


उप विभागाचे मुख्यालय 


उप विभाग निर्माण करावयाच्या 
तालुक्यांची क्षेत्रे 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


पश्चिम उपनगर 


मुंबई उपनगर 
मुंबई उपनगर 


कोकण विभाग 

अंधेरी व बोरीवली हे तालुके 

कुर्ला हा तालुका 


वांद्रे 


२ 


पूर्व उपनगर 


कुर्ला 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . भि . पाटणकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd January 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No.Pra.Phe.B.- 2010 / C.R.26 /Reconstruction - 3/ M - 10. — In exercise of the powers conferred by 
clauses ( iii ) and ( vi) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah.XLI of 1966 ), and of all other powers enabling it in that behalf , and in modification of all the 
previous notifications or orders issued in this behalf and in force in the State or any part thereof, 
the Government of Maharashtra , after following prescribed procedure has published notification 
dated 26th July 2013 thereby creating new revenue sub - divisions in the state. 

In partial modification of the said notification , changes as shown in the following schedule 
are being made at Serial No. 1 and 2 . This change will come into effect from the date of publication 
of this notification . 


Schedule 


Sr.No. 


District 


Name of 
the Sub -Division 


Headquarters of the 

Sub - Division 


Areas of Talukas 
constituting the 
Sub -Division . 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Konkan Division 


1 


Andheri and Borivali 


Bandra 


Mumbai Suburban Western Suburban 
Mumbai Suburban Eastern Suburban 


2 


Kurla 


Kurla 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


२१ 


बुधवार, जानेवारी ८, २०१४ / पौष १८, शके १ ९ ३५ 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक इएसटी -१२१३ / प्र.क्र .१७२ / राउशु -१ . महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ७ च्या तरतुदीन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून या अधिनियमाच्या 
प्रयोजनाकरिता गृह विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट “ क ” कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी 
आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रासाठी विभाग प्रमुख म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
गट “ड ” कर्मचाऱ्यांच्या क्षेत्रिय व आंतरजिल्हा बदल्या करण्यासाठी विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रासाठी 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून 

घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th January 2014 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE 
OF OFFICIAL DUTIES ACT , 2005 . 

No. EST 1213/ C.R. 172/ Exc- 1. — In exercise of the powers conferred by section 7 of the Maharashtra 
Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties 
Act, 2005 (Mah . XXI of 2006 ), the Government of Maharashtra hereby notifies the Commissioner, State 
Excise,Maharashtra State,Mumbai, to be the Head of the Department for the offices under the control of 
Commissioner, State Excise ,Maharashtra State, Mumbai, as an authority competent to make transfers of 
all Non- Gazetted employees in Group “ C ” within his jurisdiction; and Divisional Deputy Commissioner , 
State Excise, to be the Regional Head of that Department for field offices and Inter District transfers, as 
an authority competent to make transfers of all employees in Group “ D ” within his jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


बुधवार , जानेवारी ८, २०१४ / पौष १८ , शके १ ९ ३५ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 


No. MCT - 1013/ C.R. No. 459/ 5 - C. — In exercise of the powers conferred by Section 149 of the 
Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 (Mah . XXIV of 1961) read with rule 4 ( a ) of Maharashtra 
Judicial Officers of the Co -operative Courts and Co-operative Appellate Court (Recruitment) Rules , 1998 , 
the Government of Maharashtra is hereby pleased to appoint Ms. Vaishali Balkrishana Kulkarni, 
Judge , Co - operative Court , Thane on promotion to the post of Member ofMaharashtra State Co- operative 
Appellate Court . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


RAJAGOPAL DEVARA , 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


२३ 


९ 


गुरुवार, जानेवारी ९, २०१४ / पौष १ ९, शके १९ ३५ 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय , ७ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक मजीप्रा-२०१२ / प्र.क्र . १५ ९ /पापु- २३. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ ( २००६ चा महा. २१) मधील कलम ७ सह मुंबई सर्वसाधारण खंड अधिनियम , १ ९०४ 
(मुंबई १९०४ चा पहिला) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासन अधिसूचना, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र . आस्था-१००६ / प्र.क्र . १८१ /पापु-१, दिनांक १२ जून २००७ जी अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण , भाग चार -ब, दिनांक १३ जून २००७ मध्ये पृ.क्र . ११३४ व ११३५ वर प्रसिद्ध झाली होती व ज्या द्वारे विभाग प्रमुख आणि 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली स्थानांतरण ( बदली) करावे असे अधिसूचित केले होते, ती अधिसूचना रद्द करण्यात 
येत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श . वि . दुर्वे, 
शासनाचे उपसचिव . 


WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT 
G. T. Hospital Compound, 7th Floor , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated 31st December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE 
OF OFFICIAL DUTIES ACT , 2005 . 

No. MJP 2012/ C.R. 159/ Papu - 23. — In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Preventon of Delay in Discharge 
of Officials Duties Act, 2005 (Mah . XXI of 2006 ) read with section 21 of the Bombay General 
Clauses Act , 1904 (Bom . I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds, the 
Government Notification , Water Supply and Sanitation Department , No. Astha 1006 /Pra . Kra . 
181/ Papu- 01 , dated the 12th June 2007 published in the Maharashtra Government Gazette , 
Extraordinary , Part IV - B , dated the 13th June, 2007 at pages 1134 to 1135 , by which the Heads of 
Departments and Regional Heads of Departments and the Competent Authorities to transfer the 
officers and employees of the Maharashtra Jeevan Authority under the administrative control of 
the Water Supply and Sanitation Department of Government of Maharashtra were notified . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. V. DURVE , 
Deputy Secretary to Government . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


१० 


गुरुवार , जानेवारी ९, २०१४ / पौष १ ९, शके १ ९ ३५ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


. 


गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल, ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम , १९ ६६. 

क्रमांक एनयूआर १०१२ / प्र.क्र . २४० /१२/शिक्षण - २. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ४० च्या पोट - कलमे 
( १) व (२ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा आणि या संदर्भातील अन्य सर्व सहाय्यभूत अधिकारांचा वापर करून व मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने 
रिट याचिका क्रमांक २८१२/२०१२ या प्रकरणी दिनांक २० फेब्रुवारी २०१३ रोजीदिलेल्या आदेशाच्या अनुपालनार्थ, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना 
दिनांक ३१ मे २०१३ अन्वये श्री . रामलिंग माळी यांना उक्त परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून दूर करून उक्त परिषदेच्या अध्यक्षाचे सर्व अधिकार , 
कर्तव्ये व कामे, दोन वर्षांसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत , जे अगोदर असेल तोपर्यंत , डॉ . मानसिंग पवार, अधिष्ठाता, शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई ह्यांच्याकडे सोपविण्यात आले असून उक्त परिषदेचे सदस्य म्हणून श्री . रामलिंग माळी यांचे सर्व अधिकार , 
कर्तव्ये व कामे , सहा महिन्यांसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत डॉ . मानसिंग पवार , अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 
मुंबई ह्यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते ; 

ज्याअर्थी, सदस्यत्वाचा सदर कालावधी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी संपुष्टात येत आहे . 
त्याअर्थी, अधिनियमातील उक्त अधिकारांचा वापर करून सदर कालावधी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ पासून पुढे ६ महिने अथवा पुढील 
आदेश होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . वि . अंभिरे , 


शासनाच्या उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


२५ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex , 9th Floor , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated 31st December 2013 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA NURSES ACT , 1966 . 

No. NUR . 1012 /C.R . 240 / 12 /Education -2. — Whereas, in exercise of the powers conferred under 
sub -sections ( 1) and (2 ) of section 40 of the said Act , and of all other powers enabling it in this 
behalf, and in compliance of the orders of the Hon ble High Court dated the 20th February 2013 in 
Writ Petition No. 2812 of 2012 , the Government of Maharashtra vide its notification dated 31st 
May 2013 has removed Shri Ramling Mali from the post of the President of the said Council and 
directed that the powers , duties and functions to be exercised or performed by the President of 
the said Council shall be exercised or performed by Dr. Mansing Pawar , Dean , Government 
Dental College and Hospital, for two years or till further orders , whichever is earlier ; 

Whereas , the powers , duties and functions to be exercised or performed by Shri Ramling 
Mali as a member of the said Council shall be exercised or performed by Dr. Mansing Pawar, 
Dean , Government Dental College and Hospital, for six months or till further orders , whichever 
is earlier ; 

And whereas, the said period expires on 30th November 2013 . 

Therefore , in exercise of the powers of the said Act, the said period is extended for the next 
six months or till further orders , whichever is earlier from 30th November 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -४ 


२६ 


२ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


११ 


सोमवार, जानेवारी १३, २०१४ / पौष २३, शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ जानेवारी २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक . १५१३ / प्र.क्र .१०९ / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ९ च्या 
उप- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची 
घ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मधील, अनुसूची घ मध्ये स्तंभ ( २) मध्ये नोंद ११ मध्ये “ बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
आणि पुणे जिल्हा ” या मजकुराऐवजी “ बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका आणि रायगड जिल्हा ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ.चै.भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 13th January 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 


No. VAT 1513 /CR 109 / Taxation - 1. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra hereby amends SCHEDULE D appended to the said Act, as follows, namely : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002, in SCHEDULE D , in entry 11, in column( 2 ), 
for the words “ Brihan Mumbai Corporation and Pune District ” the words “ Brihan Mumbai 
Corporation , Pune Municipal Corporation and Raigad District ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


२७ 


१२ 


सोमवार, जानेवारी १६, २०१४ / पौष २६, शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार 

वाहन कर अधिनियम . 
क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र . ६९ / एल.बी. ३/ रस्ते ९अ.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट - कलमे (१- अ) , ( १- ब) , ( १- क ), (१ -ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून पुणे 
जिल्ह्यातील पुणे-पौड राज्य मार्ग क्र . ६० किलोमीटर १२/२०० ते किलोमीटर ३३/००० व पिरंगुट -मुठा राज्यमार्ग क्रमांक ५७किलोमीटर २०/००० 
ते किलोमीटर ३१/००० या भागाची पुणे-पौड टोल रोड कंपनी लिमिटेड ( मे. एच.सी.सी. व एल.सी.सी. ,जे.व्ही.यांची विशेष प्रयोजन संस्था) यांनी 
स्वखर्चाने सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार 
वाहनावर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ७ 
जानेवारी २०१४ पासून दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत पुणे- पौड रस्त्यावरील चांदणी चौकाजवळ किलोमीटर १३/१३० येथील पथकर नाक्यावर 
पथकर बसविण्यात यावा . 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


वाहनाचा प्रकार 


पथकर शुल्काचे 
प्रति फेरीचे दर ( रुपये ) 
७ जानेवारी २०१४ ते 
१२ फेब्रुवारी २०१४ 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पथकर शुल्क 


नाही . 


२ 


२० 


स्कूटर , मोटार सायकल, ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर , चालक वगळून तीन आसनी ऑटोरिक्षा 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने, 
( अ ) मोटार कार , जीप, ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने ) जसे, टाटा सुमो, कमांडर , 

ट्रॅक्स , सहा आसनी ऑटोरिक्षा (टमटम ), इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त व २० प्रवासी क्षमतेपर्यंतची 

वाहने) आणि अनुक्रमांक १ , ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या वाहना व्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी 

वाहने . 
ट्रक्स, 

बसेस. 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व उपरोक्त अनुक्रमांक ३ 

मध्ये नमूद केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणारी अवजड वाहने जसे 
ट्रक -ट्रेलर , दोन पेक्षा अधिक आसांची वाहने इ. 


३० 


३ 


५५ 


४ 


६० 


१ . 


खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात यावी 

( १ ) महत्त्वाचे/ अतिमहत्त्वाचे व्यक्ती जसे - भारताचे राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व तत्सम ज्या वाहनांना लाल /पिवळा दिवा 
असलेली वाहने . 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 


भाग चार ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


( ५ ) केंद्र व राज्य शासनाची शासकीय वाहने . 
( ६ ) पोलीस वाहने . 
( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका. 
( १० ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 


२ . पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर शुल्क 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

३ . या प्रयोजनाकरिता पुणे-पौड रस्त्यावरील वर नमूद केलेल्या पथकर नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर गोळा 
करण्याचा व पथकराची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क पुणे -पौड टोल रोड कंपनी लिमिटेड ( मे. एच.सी.सी. व एल.सी.सी. , जे.व्ही. यांची 
विशेष प्रयोजन संस्था ) यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 
टिपा . – पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे 

सूट 

देण्यात येईल जसे 
( अ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्याकिमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ब) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 

( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


To 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th January 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 

No. PSP . 2004 /CR -69/L.B . 3 /Road 9A. In exercise of the powers conferred by sub -sections 
( 1- A ), ( 1- B ), ( 1 -C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 
1958), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
declares that the toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the 
Schedule appended hereto and on the tailors drawn by such motor vehicle, passing through Pune 
Paud Road , State Highway Number -60 from kilometer 12/200 to kilometer 33/000 and Pirangut 
Mutha Road , State Highway Number 57 from kilometer 20/000 to kilomiter 31/000 in Mulshi Taluka , 
Pune District , improved under the “ Build , Operate and Transfer (B.O.T.) Scheme" by Pune- Paud 
Toll Road Company Limited ( Special Purpose Vehicle of M / s. H.C.C. and M /s. L.C.C., Joint Venture ) 
at their expenses , at the rates specified against each of the said motor vehicles in column ( 3) of 
the said Schedule , during the period commencing from the 7th January 2014 and ending on the 
12th February 2014 , at the toll collection centre constructed in kilometer 13/130 , near Chandani 
Chowk , on the Pune -Paud Road . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of Toll Fee per trip 

( in rupees ) 
7th January 2014 

to 
12th February 2014 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Nil 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other Two Wheeler , Tractor 

and Tractor with unladen trolley and Auto -Rickshaw having 

carriage capacity upto three persons , excluding driver . 
2 Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 

(59 of 1988 ), — 
(a ) Car, Jeep (having carriage capacity upto twelve passengers, 

excluding driver ) such as Tata Sumo, Commander, Trax , Six 

seater Auto rickshaw ( Tum - Tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty passengers , 
excluding driver ) and goods carriage vehicles, which are not 
included in entries all serial numbers 1, 3 and 4 . 


20 


30 


3 Trucks, Buses. 


55 


60 


4 Heavy goods vehicles and heavy Passenger Motor Vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as Truck - Trailer , 
Multi-axle vehicles , etc., except vehicles covered by entries at 
serial number 3 above . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


1 . The following types of motor vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

( i) All vehicles having red or yellow lamp carring VIP or VVIP personnel like Governor, 

President of India , etc. 
(ii) Vehicles in which sitting Members of Parliament , Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council are travelling. 
(iii) Vehicles carrying Ex-Member of Parliment and Ex -Member of Maharashtra 

Legislative Assembly or Maharashtra Legislative Council . 
( iv ) Defence vehicles. 
(v ) Central and State Government vehicles. 
(ui) Police vehicles. 
( vii) Fire fighting vehicles. 
(viii ) Ambulances . 
( ix ) Hearses. 

(x ) Vehicles of Post and Telegraph Department. 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the above -mentioned toll collection centre. A computerised recipt shall be passed 
on each and every occassion of recovery of toll . 

3. For the purpose of this notification , Pune - Paud Toll Road Company Limited (Special 
Purpose Vehicle of M /s . H.C.C. and M /s. L.C.C., Joint Venture) is authorized to collect and retain 
the amount of toll, at the above-mentioned toll collection centre for the above-mentioned period . 
Notes. - Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

( a ) 10 per cent . concession will be given to the purchaser of a booklet containing 50 

coupons in advance . 
(6 ) 20 per cent. concession will be given to the purchaser of a booklet containing 100 

coupons in advance . 
(c ) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass 

will be valid upto 24-00 hours for the day of issuing the pass . 
(d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


३१ 


१३ 


शनिवार , जानेवारी १८, २०१४ / पौष २८ , शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ जानेवारी २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक झोपुयो .१००८. / प्र.क्र . १४३( २)/झोपसु-१.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ (१ ९ ७१ चा 
महा. २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना गृहनिर्माण 
विभाग क्रमांक गवसु.१३०१ / प्र.क्र . ३७५ / झोपसु-१, दिनांक २५ ऑक्टोबर २००१, क्रमांक गवसु .१३०१ / प्र.क्र . ३७५ / झोपसु-१, दिनांक १८ मे २००२ , 
क्रमांक गवसु .१३०१ / प्र.क्र . ३७५/ झोपसु -१, दिनांक ३ ऑक्टोबर २००३ व क्रमांक गवसु .१३०१ / प्र.क्र . ३७५/ झोपसु-१, दिनांक २१ सप्टेंबर 
२००४ यांचे तसेच याबाबतीतील काढण्यात आलेल्या अन्य सर्व आदेशांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 

( अ ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिकाऱ्याची, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे; आणि 

( ब) यासोबत जोडलेल्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिकाऱ्याची, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या पोट - कलम (१ ) च्या 
प्रयोजनांसाठी, अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने काढलेल्या अथवा दिलेल्या 
कोणत्याही नोटिशीने, आदेशाने वा निदेशाने बाधित झालेल्या व्यक्तीस ज्याच्याकडे अपील करता येईल असा अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

अनुसूची 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 

अपील प्राधिकारी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


सक्षम प्राधिकारी 


१ . 


. 


उप मुख्य अधिकारी , 
जागतिक बँक प्रकल्प, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ. 


बृहन्मुंबईमधील पश्चिम उपनगरातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अप्पर जिल्हाधिकारी 
एच/ पूर्व, एच / पश्चिम, के / पूर्व, के / पश्चिम , पी / दक्षिण, पी / उत्तर , ( अतिक्रमण / निष्कासन , 
आर / दक्षिण , आर / मध्य व आर / उत्तर विभागातील म्हाडाच्या पश्चिम उपनगरे . 
जमिनी. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


२ . 


उप मुख्य अभियंता ( पणन ) , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण/निष्कासन ), 
पूर्व उपनगरे . 


( १) मुंबई शहर जिल्ह्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
( शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी.४३०४ / ३२२ /प्र.क्र .५६/ ०४ / 
नवि -११, दि.९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी.४३०८ / ३४९९ / 
प्र.क्र .८३ / ० ९ / नवि -११, दिनांक २५ जून २०० ९ द्वारे घोषित 
केल्याप्रमाणे अधिसूचीत केलेल्या धारावी क्षेत्रामधील जमिनी 
वगळून ) ए, बी, सी , डी , ई, एफ / दक्षिण, एफ / उत्तर , 

जी / दक्षिण आणि जी / उत्तर वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी . 
( २ ) बृहन्मुंबईमधील पूर्व उपनगरातील बृहन्मुंबई 

महानगरपालिकेच्या एम / पूर्व, एम / पश्चिम, एन, एस व टी 
वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी . 


. 


( ३) बृहन्मुंबईमधील पूर्व व पश्चिम उपनगरातील बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेच्या 

एल वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी . 


३ . 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन ) , 
मुंबई शहराचा कुलाबा 
विभाग . 


अप्पर जिल्हाधिकारी, 
मुंबई शहर . 


मुंबई शहर जिल्ह्याचा कुलाबा, फोर्ट , भुलेश्वर, मांडवी, गिरगाव , 
भायखळा, मलबार /कंबाला हिल, माझगाव, परळ / शिवडी, 
ताडदेव , वरळी, लोअर परेल आणि प्रिन्सेस डॉक महसूल 
विभागातील शासकीय जमिनी व घोषित केलेल्या खाजगी 
झोपडपट्टी जमिनी. 


४ . 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण/ निष्कासन ), 
धारावी . 


अप्पर जिल्हाधिकारी, 
मुंबई शहर . 


- 


५. 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन ) , 
मुंबई ( निष्कासन ), बांद्रा. 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
(निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे . 


मुंबई शहर जिल्ह्याचा ( शासकीय अधिसूचना 
क्र . टीपीबी.४३०४/ ३२२ / प्र.क्र .५६/ ०४ / नवि-११ , 
दिनांक ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी.४३०८ /३४९९ / 
प्र.क्र .८३ / ० ९ / नवि -११, दिनांक २५ जून २०० ९ द्वारे घोषित 
केल्याप्रमाणे अधिसूचीत केलेल्या धारावी क्षेत्रामधील जमिनी 
वगळून ) दादर , नायगाव, माटुंगा, माहिम , खार जमीन, शीव व 
धारावी या महसूल विभागातील शासकीय जमिनी व घोषित 
केलेल्या खाजगी झोपडपट्टी जमिनी . 
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अंधेरी तालुक्यातील वांद्रे, दांडा, 
विलेपार्ले , जुहू , कोळे - कल्याण , 
कोळे- कल्याण , परिघखाडी, 

परिघखाडी , ब्राम्हणवाडा , 
सहार / चकाला गावातील शासकीय जमिनी व घोषित केलेल्या 
खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अंधेरी तालुक्यातील मुळगाव , 
मजास, इस्मालीया , पराजपुरा, मरोळ, अंधेरी , आंबिवली, 
वर्मोवा, ओशिवरा, बांदीवली, मढ, मोगरा, गुंदवली, कोंडीविटा, 
बापनाला , वैरावली गावातील शासकीय जमिनी व घोषित 
केलेल्या खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील मालाड , 
कुरार, पहाडी, गोरेगाव, दिंडोशी, चिंचवली, एक्सर, दारावली, 
एरंगल आक्षी, मालवणी, मार्वे, मनोरी, आरे, मरोशी, तुळशी, 
साई, कालेराबाद व गुर्दगाव गावातील शासकीय जमिनी व घोषित 
केलेल्या खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन ), 
अंधेरी . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे . 


७ . 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
मालाड . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


३३ 


. 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


८ . 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन) , 
बोरीवली . 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील वळणई, 
कांदिवली, बोरीवली, गोराई , कान्हेरी, दहिसर , एक्सर , मंडपेश्वर, 
मागाठाणे, पोयसर, आकुर्ली, चारकोप, शिंपोली व वडवण 
गावातील शासकीय जमिनी व घोषित केलेल्या खाजगी 
झोपडपट्टी जमिनी. 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन) , 
पश्चिम उपनगरे . 


. 


९ . 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
मुलुंड. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील मुलुंड व नाहूर , 
गावातील शासकीय जमिनी व घोषित केलेल्या खाजगी 
झोपडपट्टी जमिनी . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण/निष्कासन ) , 
पूर्व उपनगरे . 


१०. उप जिल्हाधिकारी 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
भांडुप . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
पूर्व उपनगरे . 


११. उप जिल्हाधिकारी 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
घाटकोपर . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण/निष्कासन ), 
पूर्व उपनगरे . 


१२. उप जिल्हाधिकारी 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
कुर्ला. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील भांडुप , कांजुर , 
हरीयाली व विक्रोळी गावातील शासकीय जमिनी व घोषित 
केलेल्या खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील घाटकोपर , तुंगवा, 
पवई, पासपोली, चांदिवली व साकी गावातील शासकीय जमिनी 
व घोषित केलेल्या खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील असल्फा, किरोल , 
कुर्ला व मोहिती गावातील शासकीय जमिनी व घोषित केलेल्या 
खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील चेंबूर , तुर्भे, माहुल , 
मानखुर्द, आणिक , नानाळे, मनबुद्रुक , मारवली, वाढवली, 
मंडाला, बोर्ला, देवनार व गोवंडी गावातील शासकीय जमिनी व 
घोषित केलेल्या खाजगी झोपडपट्टी जमिनी. 
ए-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन), 
पूर्व उपनगरे. 


. 


१३. उप जिल्हाधिकारी 

( अतिक्रमण / निष्कासन), 
चेंबूर . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन), 
पूर्व उपनगरे. 


१४. सहायक आयुक्त, ए -वार्ड , 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


बी -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


१५. सहायक आयुक्त , 

बी - वार्ड , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


सी -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


१६. सहायक आयुक्त , सी- विभाग 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


डी -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


अप्पर जिल्हाधिकारी , 
मुबंई शहर . 
अप्पर जिल्हाधिकारी , 
मुबंई शहर . 
अप्पर जिल्हाधिकारी , 
मुबंई शहर . 
अप्पर जिल्हाधिकारी, 
मुबंई शहर. 
अप्पर जिल्हाधिकारी, 
मुबंई शहर . 
अप्पर जिल्हाधिकारी , 
मुबंई शहर . 
अप्पर जिल्हाधिकारी , 
मुबंई शहर . 


१७. सहायक आयुक्त , डी- वार्ड , 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
१८. सहायक आयुक्त ई-वार्ड, 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 
१ ९. सहायक आयुक्त एफ / दक्षिण 

वार्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


ई-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


एफ / दक्षिण -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


एफ / उत्तर - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


२०. सहायक आयुक्त एफ / उत्तर 

वार्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


भाग चार ब -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


२१. सहायक आयुक्त जी / दक्षिण जी / दक्षिण वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
वार्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

मुंबई शहर . 
२२. सहायक आयुक्त जी / उत्तर जी / उत्तर वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
वार्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका . ( शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी-४३०४ / ३२२ /प्र. क्र . ५६ / मुंबई शहर . 

०४ / नवि -११, दिनांक ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी-४३०८ / ३४ ९९ / 
प्र.क्र . ८३/ ०९ / नवि -११, दिनांक २५ जून २०० ९ द्वारे घोषित 

केल्याप्रमाणे अधिसूचित केलेल्या धारावी क्षेत्रामधील जमिनी वगळून). 
२३. सहायक आयुक्त , एच / पूर्व वार्ड , एच / पूर्व वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 

( अतिक्रमण /निष्कासन) , 

पश्चिम उपनगरे. 
२४. सहायक आयुक्त , 

एफ / पश्चिम वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
एच /पश्चिम वार्ड , 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 

पश्चिम उपनगरे. 
२५. सहायक आयुक्त , के पूर्व वार्ड, के / पूर्व वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 

( अतिक्रमण / निष्कासन ), 

पश्चिम उपनगरे. 
२६. सहायक आयुक्त , 

के / पश्चिम वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
के / पश्चिम वार्ड , 

( अतिक्रमण / निष्कासन ), 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 

पश्चिम उपनगरे. 
२७. सहायक आयुक्त, एल वार्ड , एल वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 

पूर्व उपनगरे . 
२८. सहायक आयुक्त, एम / पूर्व वार्ड, एम / पूर्व वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 

पूर्व उपनगरे . 
२९ . सहायक आयुक्त , 

एम / पश्चिम वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
एम / पश्चिम वार्ड, 

( अतिक्रमण /निष्कासन) , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

पूर्व उपनगरे. 
३०. सहायक आयुक्त, एन वार्ड , एन वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 

पूर्व उपनगरे. 
३१. सहायक आयुक्त , पी / दक्षिण वार्ड, पी / दक्षिण वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

( अतिक्रमण /निष्कासन ), 

पश्चिम उपनगरे . 
३२. सहायक आयुक्त , पी / उत्तर वार्ड, पी / उत्तर वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अप्पर जिल्हाधिकारी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

( अतिक्रमण / निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


३५ 


. 


अनुसूची - समाप्त 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


आर / दक्षिण वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


३३. सहायक आयुक्त , 

आर / दक्षिण वार्ड , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे . 


आर / मध्य वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


३४. सहायक आयुक्त , 

आर / मध्य वार्ड , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे. 


आर / मध्य वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


३५. सहायक आयुक्त , 

आर / उत्तर वार्ड, 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
पश्चिम उपनगरे . 


३६. सहायक आयुक्त , 


एस वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


एस वार्ड, 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
पूर्व उपनगरे. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


टी वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 


३७. सहायक आयुक्त , टी वार्ड , 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


अप्पर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण /निष्कासन ), 
पूर्व उपनगरे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . ग. साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -५ अ 


m 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 13th January 2014 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971, 

No. Zopasu . 1008 /CR - 143 ( 2 ) /Zopasu-l.—In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
of section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 
1971 (Mah . XXVIII of 1971), and in supersession of the Government Notifications, Housing 
Department, No.Gavasu.1301/CR - 375 /Zopasu -l, dated 25th October 2001, No.Gavasu.1301/CR -5 / 
Zopasu -l, dated 18th May 2002 , No.Gavasu . 1301/CR - 375 /Zopasu -l, dated 3rd October 2003 , 
No. Gavasu . 1301/CR - 375 /Zopasu -l, dated the 21st September 2004 and all other orders issued in 
this behalf , the Government of Maharashtra hereby , 

(a ) appoints the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , to be 
the Competent Authority for the purposes of the said Act, for the areas specified respectively 
against each of them in column ( 3 ) thereof ; and 

(6 ) appoints the officers mentioned in column (4 ) of the Schedule appended hereto , to be 
the Appellate Authority for the purposes of sub -section ( 1) of Section 35 of the said Act, to 
whom any person aggrieved by any notice , order or direction issued or given by the Competent 
Authority mentioned respectively against each of them in column (2 ) thereof, may appeal to . 

Schedule 


Competent Authority 


Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Appellate 
Authority 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Deputy Chief Officer, 
World Bank Project , 
Mumbai Housing and 
Area Development 
Board . 
Deputy Chief Officer 
(Marketing), Mumbai 
Housing and Area 
Development Board . 


Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs . 


2 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Eastern Suburbs. 


MHADA Lands in H / East , H /West, 
K /East, K /West, P /South , P /North , 
R / South , R /Central and R /North 
Ward of MCGM in Western Suburbs 
of Greater Mumbai. 
( 1 ) MHADA Lands in A , B , C , D , E , F / 

South F /North , G /South and G /North 
ward (Excluding the land within 
Dharavi Notified Area declared vide 
Government Notification 
No. TPB . 4304 / 322/C.R . 56 / 04 /UD -11, 
dated 9th March 2005 and 
No. TPB . 478 /3499 /C.R . 83 /UD - 11 , 
dated 25th June 2009 ) of MCGM in 

Mumbai City District . 
( 2 ) MHADA Lands in M /East , M /West , 

N , S and T Ward of MCGM in Eastern 

Suburbs of Greater Mumbai. 
( 3 ) MHADA Lands in L Ward of MCGM 

in Eastern and Western Suburbs of 

Greater Mumbai. 
Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Colaba , Fort 
Bhuleshwar , Mandavi, Girgaon , 
Byculla , Malbar / Khambala Hill , 
Mazgaon , Parel/ Shiwadi, Tardeo , 
Worli, Lower Parel and Princess Dock 
Revenue Divisions of Mumbai City 
District . 


3 


Deputy Collector 
( Encroachment and 
Removal), Colaba 
Division of Mumbai 
City . 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


३७ 


Schedule - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


4 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal), Dharavi . 


Additional 
Collector , Mumbai 
City . 


5 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal), Bandra . 


Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs . 


6 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal) , Andheri . 


Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs. 


Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Dadar, Naigaon , 
Matunga , Mahim , Salt Pan , Sion and 
Dharavi (Excluding the land within 
Dharavi Notified Area declared vide 
Government Notification No. TPB . 4304 / 
322 /C.R.56 / 04 /UD -11, dated 9th March 
2005 and No. TPB . 478 / 3490 /C.R . 83 / 
UD - 11 , dated 25th June 2009) Revenue 
Divisions of Mumbai City District . 
Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Bandra , Danda , 
Vile-Parle , Juhu , Kole-Kalyan , Parigha 
Khadi, Brahmanwada, Sahar/ Chakala 
Villages within Andheri Taluka of 
Mumbai Suburban District . 
Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Mulgaon , 
Majas , Ismalia , Parajpura , Marol, 
Andheri, Ambivali, Versova , Oshivara , 
Bandiwali , Madh , Mogra , Gundavali, 
Kondivata , Bapnola , Vyarawali 
Villages within Andheri Taluka of 
Mumbai Suburban District . 
Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Malad , Kurar , 
Pahadi, Goregaon , Dindoshi, Chinchvali , 
Eksar, Daravali, Yerangal Akshy, 
Malavani, Marve and Manori, Aarey , 
Maroshi, Tulsi, Sai, Kalerabad and 
Gurdgaon Villages within Borivali 
Taluka of Mumbai Suburban District . 
Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Valani, 
Kandivali, Borivali, Gorai, Kanheri, 
Dahisar , Eksar , Mandapeshwar , 
Magathane, Poisar, Akurli , Charkop , 
Shimpoli and Wadvan Villages within 
Borivali Taluka of Mumbai Suburban 
District . 
Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Mulund and 
Nahur Villages within Kurla Taluka 
of Mumbai Suburban District . 


7 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal) , Malad . 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs . 


8 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal), Borivali . 


Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs . 


9 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal), Mulund. 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Eastern Suburbs . 
Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal), 
Eastern Suburbs . 


10 


Deputy Collector 
(Encroachment and 
Removal), Bhandup . 


Government Lands and declared 
Private Slum Lands in Bhandup , 
Kanjur, Hariyali and Vikhroli Villages 
within Kurla Taluka of Mumbai 
Suburban District . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


Schedule - Contd . 


( 1 ) 


( 4 ) 


11 


12 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Eastern Suburbs. 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Eastern Suburbs . 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Eastern Suburbs . 


> 


13 


14 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


15 


Additional 
Collector, 
Mumbai City . 


( 2 ) 

( 3 ) 
Deputy Collector 

Government Lands and declared 
( Encroachment and Private Slum Lands in Ghatkopar , 
Removal), Ghatkopar. Tungava , Pawai, Paspali , Chandivali , 

and Saki Villages within Kurla Taluka 

of Mumbai Suburban District . 
Deputy Collector 

Government Lands and declared 
(Encroachment and Private Slum Lands in Asalpha, Kirol, 
Removal) , Kurla . 

Kurla and Mohili, Villages within 
Kurla Taluka of Mumbai Suburban 

District . 
Deputy Collector 

Government Lands and declared 
(Encroachment and 

Private Slum Lands in Chembur, 
Removal), Chembur . Trombay, Mahul, Mankhurd , Anik , 

Nanale , Man Budurkh , Maravali, 
Wadhawali, Mandala , Borla , Devonar 
and Govandi Villages within the Kurla 

Taluka of Mumbai Suburban District . 
Assistant Commissioner , MCGM Lands in A -Ward 
A -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 
Assistant Commissioner , MCGM Lands in B -Ward 
B -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai . 
Assistant Commissioner , MCGM Lands in C -Ward 
C -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 
Assistant 

MCGM Lands in D - Ward 
D -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai 
Assistant Commissioner, MCGM Lands in E -Ward 
E -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 
Assistant Commissioner , MCGM Lands in F /South Ward 
F / South Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 
Assistant Commissioner, MCGM Lands in F /North Ward 
F / North Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 
Assistant Commissioner, MCGM Lands in G /South Ward 
G /South Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


16 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


17 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


18 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


19 


Additional 
Collector, 
Mumbai City . 


20 


Additional 
Collector, 
Mumbai City . 


21 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२-१८, २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १ ९ ३६ 


३ ९ 


Schedule - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


22 


Additional 
Collector , 
Mumbai City . 


Assistant Commissioner, MCGM Lands in G /North Ward 
G /North Ward, Municipal (Excluding the lands within Dharavi 
Corporation of Brihan Notified Area declared vide 
Mumbai. 

Government Notification No. TPB . 
4304 / 322 /C.R.56 / 04 /UD - 11 , dated 
9th March 2005 and No. TPB . 478 /3490 / 

CR . 83 /UD - 11 , dated 25th June 2009). 
Assistant Commissioner, MCGM Lands in H / East Ward 
H /East Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


23 


24 


Assistant Commissioner, MCGM Lands in H /West Ward 
H /West Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


25 


Assistant Commissioner, MCGM Lands in K /East Ward 
K /East Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


26 


MCGM Lands in K /West Ward 


Assistant Commissioner , 
K /West Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai , 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs. 
Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs . 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs . 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs . 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Eastern Suburbs . 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs. 
Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs . 


27 


MCGM Lands in L -Ward 


Assistant Commissioner , 
L -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


28 


Assistant Commissioner , MCGM Lands in M /East Ward 
M /East Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


29 


MCGM Lands in M /West Ward 


Assistant Commissioner , 
M /West Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


30 


MCGM Lands in N -Ward 


Assistant Commissioner , 
N -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Eastern Suburbs. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार 


ते 


बुधवार , मार्च १२-१८ , २०१५ / फाल्गुन २१-२७, शके १९ ३६ 


Schedule -Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


31 


MCGM Lands in P / South Ward 


Assistant Commissioner , 
P /South Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


32 


Assistant Commissioner , MCGM Lands in P / North Ward 
P /North Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


33 


Assistant Commissioner , MCGM Lands in R /South Ward 
R / South Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


34 


MCGM Lands in R /Central Ward 


Assistant Commissioner , 
R / Central Ward , 
Municipal Corporation of 
Brihan Mumbai. 


Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs. 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs. 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal), 
Western Suburbs. 
Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs . 
Additional 
Collector 
(Encroachment 
and Removal) , 
Western Suburbs. 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Eastern Suburbs . 
Additional 
Collector 
( Encroachment 
and Removal) , 
Eastern Suburbs . 


35 


MCGM Lands in R /North Ward 


Assistant Commissioner , 
R /North Ward , 
Municipal Corporation of 
Brihan Mumbai. 


36 


MCGM Lands in S -Ward of Brihan 
Mumbai. 


Assistant Commissioner , 
S -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


37 


MCGM Lands in T -Ward 


Assistant Commissioner , 
T -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R.G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


